RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक १८ ] 


शुक्रवार, फेब्रुवारी २१, २०१४ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
प्रशासकीय इमारत, प्रा . अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१ ब ) अन्वये 

सूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ नर / कार्या-१/ टेपी-१/ फेरबदल / सणेस व त्रिमुर्ती/ २०१४ / १२९.- ज्याअर्थी, महारष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. ४३९ २ / ६२७ ९/ ९ ३/ नवि -११, दिनांक ४ मे १ ९९ ३ अन्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ आर ” विभागाच्या विकास 
आराखड्यास मंजुरी दिली असून तो दिनांक १३ जुलै १ ९९ २ पासून अंमलात आला आहे ( यापुढे “ उक्त विकास आराखडा ” असे संबोधलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक डीसीआर. १०९ ५/ १२० ९ /सीआर-२७३/ ९ ५ / नवि-११, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९ ७ जी दिनांक १५ ऑक्टोबर १ ९९ ७ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ क्रमांक १०४ ते ११३ अ वर प्रसिद्ध झालेली 

आहे. त्या अधिसूचनेअन्वये बृहन्मुंबईच्या विकास योजनेचा एक भाग म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी विकास 
नियंत्रण नियम क्र . ३३( १० ), ३३(१४ ) मधील फेरबदलास मंजुरी दिलेली असून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९ ७ पासून अंमलात आलेले आहेत . 
( यापुढे “ उक्त नियमावली ” असे संबोधलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक १६ डिसेंबर १९९ ५ च्या अधिसचूना क्रमांक झोपुयो. १०९ ५ / 
प्र.क्र . ३७/ गृ.नि.सेल अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ मधील कलम ३( अ) मधील तरतुदींच्या 
अधीन राहून बृहन्मुंबईमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रासाठी “ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची ” नियुक्ती केलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
प्राधिकरण ” असे संबोधलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९९ ५ मधील प्रकरण तीन अनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम, १९ ६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधण्यात आलेला) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर सुधारणेद्वारे उक्त 
अधिनियमातील कलम २(१९ ) नुसार उक्त प्राधिकरणास बृहन्मुंबई क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता उक्त अधिनियमात अभिप्रेत 
असणारा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जादिलेला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१ब ) अनुसार 
अंतिम विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात किंवा त्या योजनेत केलेल्या कोणत्याही प्रस्तावात फेरबदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून 
शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याचा अधिकार उक्त प्राधिकरणास प्रदान करण्यात आला आहे ; 


भाग दोन - १०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , फेब्रुवारी २१, २०१४ / फाल्गुन २, शके १९३५ 
आणि ज्याअर्थी, नगर भूमापन क्र . ४६८, मौजे कांदिवली ( प.), तालुका बोरिवली, मुंबई उपनगर जिल्हा (यापुढे “ उक्त जमीन " असे 
संबोधण्यात आलेले) ही जमीन महाराष्ट्र शासनाचे मालकीची असून गणनाकृत झोपडपट्टीने व्याप्त आहे आणि ही झोपडपट्टी “ बाबरेकर नगर, 
चारकोप " या नावाने संबोधण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास आराखड्यामध्ये “ खेळाचे मैदान " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
राखून ठेवलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांनी “ सणेस ” व “ त्रिमुर्ती ” या नावाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केलेली 
असून उक्त जमिनीचा विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत उक्त नियमावलीतील नियम क्र . ३३ ( १० ) च्या तरतुदीनुसार करण्याचेप्रस्तावीत 
केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होण्याच्या व झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टिने “ खेळाचे मैदान ” या 
आरक्षणाखालील उक्त जमीन नकाशावर लाल रंगाने दाखविल्याप्रमाणे “निवासी पट्टा ” म्हणून नामनिर्देशित करणे आवश्यक आहे. (यापुढे “ उक्त 
फेरबदल ” असे संबोधिलेले ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाच्या ठराव क्र . ५/६/४, दिनांक २८ ऑगस्ट १९९ ७ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ब ) खाली सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त प्राधिकरण, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ब ) मधील तरतुदींअन्वये उक्त फेरबदलावर जनतेकडून ही सूचना 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सूचना / हरकती मागवित आहे . 

उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा, उक्त प्राधिकरणाच्या कार्यालयात तसेच उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई एन्सा हटमेंटस् आझाद 
मैदान, मुंबई ४०० ००१, अपर जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमणे), पश्चिम उपनगरे , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ७ वा मजला, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१, विभाग अधिकारी, आर / एस विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई , मुख्य अभियंता, विकास नियोजन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
मुख्यालय, ४ था मजला, मुंबई, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्या कार्यालयात अवलोकनार्थ ठेवला आहे. 

ज्या कोणास उक्त प्रस्तावित फेरबदलावर हरकती/ सूचना नोंदवावयाच्या असतील त्यांनी, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , प्रशासकीय इमारत , 
अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पाठवाव्यात, तीस दिवसांच्या विहीत कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर 
विचार केला जाणार नाही . 


. 


. 


निर्मल देशमुख , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी २१, २०१४ / फाल्गुन २, शके १९ ३५ 


३ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


Administrative Building , Dr. Anant Kanekar Marg , 
Bandra (East), Mumbai 400 051, dated 20th February 2014 


Under Section 37 (1B ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Notice 


No. SRA / TP /desk - 1 /TP - 1/Modification /Sarnes and Trimurti/ 2014 / 129.– Whereas, the Government 
ofMaharashtra vide Notification of Urban Development Department No. TPB . 4392 /6279 /93/UD - 11, dated 
4th May 1993 has sanctioned Greater Mumbai Development Plan of “ R ” Ward which has come in to 
force with effect from dated 13th July 1993 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification of Urban Development Department 
No. DCR.1095 / 1209/CR - 273 / 95 /UD - 11, dated 15th October 1997 , which appeared in Maharashtra 
Government Gazette, dated 15th October 1997 , at Page 104 to 133 -A has sanctioned the modification to 
the D.C. Regulation No. 33 ( 10 ), 33 ( 14 ) for effective implementation of Slum Rehabilitation Scheme as a 
part of the final Development Plan for Greater Mumbai and came into force from 15th October 1997 
(hereinafter referred to as “ the said regulation " ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification of Housing and Special Assistance 
Department No. SRP . 1095 /CR - 37 /Housing Cell, dated 16th December 1995 has appointed “ Slum 
Rehabilitation Authority ” (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) under the provisions of section 
3 -A of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 for all the 
Slum Rehabilitation Areas within the territorial limits of Greater Mumbai. 


And whereas, according to the provision of Chapter - III of the Maharashtra Regional an Town 
Planning (Amendment) Act, 1995 , the said Authority has been declared to be the Planning Authority for 
the purpose of implementation of Slum Rehabilitation Scheme in Brihan Mumbai and has been empowered 
to initiate modification of the sanctioned Development Plan of Greater Mumbai under the provisions of 
sub -section ( 1B ) of section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) and to submit the same to State Government for approval. 


And whereas, the land bearing C.T.S. No. 468 ( Part), Village Kandivali (W.), Taluka Borivali, Mumbai 
Suburban District (hereinafter referred to as “ the said land ”) is a Maharashtra Government land occupied 
by censused slum and this slum is popularly known as “ Babarekar Nagar , Charkop ” slum colony . 


And whereas , the said land is reserved for the purpose of “ Play Ground ” in the said Development 
Plan of Greater MumbaiMunicipal Corporation . 


And whereas, the slum dwellers on the said land have formed their Co -operative Housing Society 
known as “ Sarnes ” and “ Trimurti ” and accordingly proposed redevelopment of the said land by 
implementing Slum Rehabilitation Scheme as per the provisions of the said Regulation 33 ( 10 ) as amended 
from time to time. 


And whereas, in order to make the Slum Rehabilitation Scheme feasible and to rehabilitate the 
existing slum dwellers on the said land it is necessary to change the designation of “ Play Ground " to 
“ Residential Zone ” as shown in red colour on plan (hereinafter referred to as “ the said modification ” ) ; 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , फेब्रुवारी २१, २०१४ / फाल्गुन २, शके १९ ३५ 


And whereas, vide resolution No. 5/6/4 , dated 28th August 1997 , the said Authority has empowered 
and authorized the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority to call for objection and suggestion 
as stipulated under section 37 ( 1B ) of the said Act. 


Now , therefore, in consonance with the provisions of section 37 ( 1B ) of the said Act, the said Authority 
invites suggestions and objections from the public on the said modification within a period of 30 days from 
the date of publication of this notice in the Official Gazette . 


Copy of the plan showing the said modification is available for inspection in the office of the said 
Authority and also in office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai, ENSA Hutments, 
Azad Maidan , Mumbai 400 001. The Additional Collector ( Encroachment), Western Suburban , 
Administrative Building , 7th Floor, Bandra ( E.), Mumbai 400 051. The Ward Officer , R /S Ward , Greater 
Mumbai Municipal Corporation , the Chief Engineer Development Plan , Greater Mumbai Municipal 
Corporation , 4th Floor , Head Office , Mumbai 400 001 , the Collector , Mumbai Suburban District , 
Bandra (E ), Mumbai 400 051. 


Any suggestions/ objections to the said proposed modification shall be sent to the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Administrative Building, Anant Kanekar Marg , Bandra (East), 
Mumbai 400 051 within 30 days from the publication of this notice in the OfficialGazette . Suggestions/ 
objections received after prescribed time limit shall not be considered . 


NIRMAL DESHMUKH , 

Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


